RNI No. MAHBIL /2009/37831 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ८, अंक १४४] गुरुवार, नोव्हेंबर २४, २०२२/ अग्रहायण ३, शके १९४४ [पृष्ठे ११, किंमत: रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४२८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


आदेश 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 


क्रमांक एमपीआय-४०२१/प्र.क्र.१६/पोल-१२.--ज्याअर्थी, युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस, बोरगाव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
(यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांना ठेवींवर मुदतपूर्तीनंतर आश्वासित 
लाभासह ठेवी परत करण्याच्या योजनेअंतर्गत ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारल्या; 


आणि ज्याअर्थी, sad वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे प्रवर्तक व सदस्य यांनी जमा केलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास 
कसूर केल्याने त्यांच्याविरुध्द इस्लामपूर पोलीस ठाणे, सांगली येथे गु.र.क्रमांक ६८/२०२०, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) 
चे कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ५०६ व ३४ सह, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण 
अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महा. १६) चे कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे प्रवर्तक व सदस्य हे 
ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेकडून ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्‍यता 
दिसून येत नाही; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्थेच्या आणि संस्थेचे प्रवर्तक व सदस्य यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून 
त्यांच्या स्वतःच्या किंबा इतर व्यक्‍तीच्या नावे ठेवी किंवा अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आल्या असल्याचे अभिकथित असल्याने 
उक्त वित्तीय संस्थेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशा ठेवी व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे, तसेच अशा जप्त 
ठेवी व अन्य मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, बाळवा उप विभाग, जिल्हा सांगली यांची सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याचे आवश्यक वाटते; 


(१) 
भाग चार-ब-४२८-१ 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके १९४४ 


कलम ४ आणि ५ च्या पोट-कलम (१) SR प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे-- 


(अ) युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस, बोरगाव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली या वित्तीय संस्थेच्या व संस्थेचे प्रवर्तक आणि 
सदस्य किंवा अन्य व्यक्‍ती यांच्या, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठेवी आणि अन्य मालमत्ता जप्त 


करीत आहे; आणि 


(ब) सदर जप्त ठेवी आणि अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, वाळवा उप विभाग, 


जिल्हा सांगली यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 


उक्त वित्तीय संस्था व संस्थेचे प्रवर्तक आणि सदस्य किंवा अन्य व्यक्‍ती यांच्या जप्त करावयाच्या ठेवी व अन्य मालमत्तांचा 


तपशील खालीलप्रमाणे आहेः 


(2) जंगम मालमत्तांचा तपशील : 


अनुसूची 


(अ) बँक खातीः 
अ. क्र. खातेदाराचे नाव बँकेचे नाव व शाखा खाते क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) 
१ । युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस अँक्सिस बँक, इस्लामपूर ९१९०२०००६३१५४३३ 
2 | युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस आयसीआयसीआय, बोरगाव ६९९००५५००७८८ 
३ | युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बोरगाव | ०४८०५०९००००४९४ 
४ | युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१५५००००२६१४ 
(कर्ज खाते) 
५  ।युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१७१०००००२६१ 
(कर्ज खाते) 
६ _।स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील । अँक्सिस बँक, इस्लामपूर ९१९०१००५८९६५७८४ 
७  । मानसिंग मारुती पाटील फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१०१०००३७८८८ 
८ | Reaper मानसिंग पाटील | फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१०१०००२८४४० 
९ | जितेंद्र मानसिंग पाटील फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१०१०००४०४५२ 
१० | जितेंद्र मानसिंग पाटील फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१०१०००५७३२४ 
92 स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील  । आयसीआयसीआय, बोरगाव ६३८३०१७००५७५ 
१२ | जितेंद्र मानसिंग पाटील आयसीआयसीआय, बोरगाव ६३८३०१५०००६४ 
१३  । मानसिंग मारुती पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१११०६३ 
१४ । मानसिंग मारुती पाटील, यजागात बात बँक 
स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ०१४३५०१००००१४५५ 
१५ | जितेंद्र मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ०१९४३५०१००००४२५४ 
१६ | जितेंद्र मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१७२४७ 
१७ | जितेंद्र मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१८१५९ 
१८ | जितेंद्र मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१८३९६ 
१९ | मानसिंग मारुती पाटील कृष्णा सहकारी बँक, इस्लामपूर १००४००५१२९०१६ 
२० | मानसिंग मारुती पाटील बँक ऑफ इंडिया, बोरगाव १५०५१०१००००४५८१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९१९४४ 


अ. क्र. खातेदाराचे नाव बँकेचे नाव व शाखा खाते क्रमांक 
(2) (2) (3) (४) 
२१ | जितेंद्र मानसिंग पाटील बँक ऑफ इंडिया, बोरगाव १६१२१०११०००१६५४ 
२२ । स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील | बँक ऑफ इंडिया, बोरगाव १५०५१०१००००३४६० 
२३ । स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील | सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅक ०४८०५११०००६०३२ 
२४ । मानसिंग मारुती पाटील सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅक ०४८०५११०००११२१ 
२५ | जितेंद्र मानसिंग पाटील सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅक ०४८०५०९०००५६४३ 
२६ । स्नेहल कुमार मानसिंग पाटील | भारती सहकारी बँक, इस्लामपूर ०१८००३७०००२११२३ 
२७ | स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील | भारती सहकारी बँक, इस्लामपूर ०१८००३७०००२०३८२ 
२८ | मानसिंग मारुती पाटील भारती सहकारी बँक, इस्लामपूर ०१८००३७०००२११२४ 
२९ | मानसिंग मारुती पाटील, बँक : 

स्नेहल कुमार मानसिंग पाटील पाका बक, SETA Sooo fon Og RCE 
३० | मानसिंग मारुती पाटील रत्नाकर बँक, इस्लामपूर १००२५१४३१०४८५२०० 
३१ | योगीता मानसिंग पाटील फेडरल बँक, इस्लामपूर १५०१०१०००४०१३० 
३२ | योगीता मानसिंग पाटील आयसीआयसीआय, बोरगाव ६३८३०१७०००७२ 
३३ | योगीता मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ०१४३५०१००००२२०५ 
३४ | योगीता मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१७२४९ 
३५ । योगीता मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१७५७८ 
३६ | योगीता मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१८३९८ 
३७ | योगीता मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०१८४४९ 
३८ | योगीता मानसिंग पाटील राजाराम बापु बँक, बोरगाव ३०३२०११०९४९ 
३९  । मीनाकुमारी स्नेहल पाटील बँक ऑफ इंडिया, बोरगाव १६१२१०११०००३९२३७ 
४० | योगीता मानसिंग पाटील सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक ०४८०५११०००४०९९ 
४९ | मानसिंग मारुती पाटील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इस्लामपूर ११३३९२९०१८२ 


(ब) अन्य जंगम मालमत्तांचा तपशील : 


(१) 


सामग्री तपशील 
(२) 


१ एक पाणी थंड करण्याचे पांढरे रंगाचे चिलर जु.वा.किं.अं. 


२ । एक अल्ट्राकेअर ग्रुप कंपनीचे असेम्बल अँरो मशीन त्याचे आकारानुसार जमीनीमध्ये फिक्स केलेले, त्यास काळे 
रंगाची श्री फेज इंडक्शन मोटर, मेम्बरेन, मायक्रोन फिल्टर, कार्बन फिल्टर, सॅण्ड फिल्टर, त्यास सोनाटा कंपनीच्या पांढरे 
रंगाच्या चार टाक्‍या पाईप द्वारे जोडलेल्या व सॅण्ड फिल्टरला लागून क्रॉम्टन कंपनीची ५ एच.पी. क्षमतेची इलेक्ट्रीक 
मोटर बसवली असलेले. जु.बा.कि.अ. 


3 | दोन TREATED WATER STORAGE TANK असे लिहीलेल्या स्टिलच्या पाण्याच्या टाक्या अनुक्रमे ३००० व 
२००० लिटर क्षमतेच्या त्यास faci कंपनीच्या हिरवे रंगाच्या तीन इलेक्ट्रीक मोटर्स जोडल्या असलेल्या जु.वा.कि.अ. 


एक निळे कलरचे प्लॅस्टीकपासून बाटल्या तयार करणेचे किंग ऑफ पेट कंपनीचे ग्लो मोल्डींग मशीन जु.वा.किं.अ. 


एक बाटली अटो फिलींग मशीनकडे सरकवण्याचे ब्लोअर स्टील सारख्या धातुचे मशीन त्यास हारमोनीक कंपनीची 
काळे रंगाची इलेक्ट्रीक मोटर बसवलेले 


4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके श्र्ड्ड 
अ. क्र. सामग्री तपशील 
(2) (2) 
६ [Ud बाटली कॅरीअर स्टीलसारख्या धातुचा अंदाजे ५५ ते ६० फुट लांब 
७ | एक अल्ट्राकेअर कंपनीचे स्टील सारख्या धातुचे बॉटलमध्ये पाणी भरण्याचे ऑटो फिलींग मशीन 
८ | एक बाटलीस टोपण बसवण्याचे स्टीलसारख्या धातुचे मशीन त्यास लहान इलेक्ट्रीक मोटर 
९ । एक बाटलीवर पॅकींग व एक्सपायरी डेट प्रिंट करण्याचा WILLETT कंपनीचा प्रिंटर 
१० | एक पांढरे रंगाचे स्कॅनर मशीन 
११ | एक अल्ट्राकेअर कंपनीचे स्टीलसारख्या धातुचे बाटलीस लेबलींग करण्याचे मशीन 
१२ । एक अल्ट्राकेअर कंपनीचे पांढरे व निळे रंगाचे श्रिंक रॅपींग मशीन 
23 | Uh IPL BELYONS INDUSTRIES कंपनीचा पांढरे रंगाचा त्यास पुढील बाजुस काचा असलेला लॅमीनेटर एअर फ्लो. 
१४ | दोन IPL BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे BOD INCUBATOR पांढरे रंगाचे त्यास राकट कलरचा दरवाजा 
असलेले 
१५ । एक HAIER कंपनीचा सिल्वर कलरचा मिनी फ्रिज 
१६ |< BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे पांढरे रंगाचे INCUBATOR त्याच्या समोरील बाजुस दरवाज्याचे वर 
लाल व हिरवे रंगाचे बटन असलेले 
१७ | एक पांढऱ्या रंगाचा बुट्टीचे आकाराचा त्यावर इलेक्ट्रीक बटण असलेला गिझर 
१८ । एक स्टिलबॉडी असलेला त्याचेवर ITHERM «87h लिहीले असलेला वॉटर हिटर 
१९ | एक एल.जी. कंपनीचे डबल डोअर असलेले राकट कलरचे फ्रिज 
२० | एक IPL BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे पांढरे रंगाचे DIGITAL TURBIDIT METER 
22 । एक BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे DIGITAL PH मिटर जु.वा.किं.अ. 
२२ | एक BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे HEATING MANTLE मशीन 
२३ | एक पांढर्‍या रंगाचे MAGNETIC STIRRER WITH HOT PLATE असलेले मशीन 
२४ | एक IPL BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे पांढर्‍या रंगाचे WATER BATH मशीन 
२५ । एक पांढर्‍या रंगाचे BELYONS INDUSTRIES या कंपनीचे मशीन 
२६ | एक पांढर्‍या रंगाचे त्यास पुढील बाजुस काचा व वरील समोरील बाजुस लाल रंगामध्ये पांढर्‍या अक्षरात SIGMA-/A 
DELUXE असे लिहीले असलेले मशीन 
२७ | एक पांढर्‍या रंगाचे BELYONS INDUSTRIES कंपनीचे HOT AIR OVEN 
२८ | एक पांढर्‍या रंगाची PLASTO कंपनीची Goo लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी 
२९ | एक पार्थ कंपनीचा राखाडी व काळे रंगाचा क्वालीटी एअर कॉम्प्रेसर सेट त्यास हिंदुस्तान कंपनीची हिरवे रंगाची २० 
एच.पी. मोटर असलेला सिरीयल नंबर १११७७५२, मॉडेल नंबर PEQooMS-M असा असलेला 
३० । एक पांढर्‍या रंगाचे वॉटर चिलर त्याचेवर काळे रंगाचे दोन फॅन असलेले 
३१ | एक पार्थ कंपनीचा राखाडी व काळे रंगाचा लो प्रेशर कॉम्प्रेसर सेट त्यास अल्फा कंपनीची हिरवे रंगाची १० एच.पी. 
क्षमतेची मोटर असलेला त्याचा सेरीयल नंबर ११. १७ ७५४ व मॉडेल नंबर PE100T असा असलेला 
३२ । एक ५०० लिटरची काळे रंगाची संगम कंपनीची पाण्याची आडवी टाकी 
३३ । चार ५००० लिटरच्या पांढर्‍या रंगाच्या PLASTO कंपनीच्या पाण्याच्या टाक्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९१९४४ 


(क) वाहनांचा तपशीलः 


अ.क्र. मालकाचे नाव मॉडेल वाहन क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) 
१ | स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील टोयोटा इनोव्हा ए॥प-१०-॥॥-८०५६ 
२ | मानसिंग मारुती पाटील मारुती सुझुकी सियाज| ~=MH-20-CA-2448 
(२) स्थावर मालमत्ता तपशील :-- 
अ. क्र.| मालमत्ता धारकाचे नाव मालमत्तेचा तपशील निबंधक कार्यालय 
(१) (२) (३) (४) 


१ | जितेंद्र मानसिंग पाटील, 


मौजे बोरगाव ता. बाळवा येथील सर्व्हे नं. १७५२ 
मधील ०.२३.१७ हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


२ | स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
सर्व्हे नं. १७५२ मधील ०.२३.१७ हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


3 | जितेंद्र मानसिंग पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
सर्व्ह नं. १९१९ मधील १.१५.१२ हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


४ ।स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा येथील सर्व्हे नं. १९१९ 
मधील १.१७.७९ हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


५ । मानसिंग मारुती पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
सर्व्हे नं. १९९१९ मधील १.६३.३० हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


६ | fade मानसिंग पाटील, 
स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
सर्व्हे नं. १७०५ मधील १.५७.०० हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


७ | जितेंद्र मानसिंग पाटील, 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
सर्व्हे नं. १६९५ मधील ०.०८.०० हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


८ । स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
सर्व्हे नं. १६९५ मधील ०.०८.०० हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 
इस्लामपुर ता. वाळवा जि. सांगली 


९ 'स्नेहलकुमार मानसिंग पाटील 


जमीन गट नं. १७०५ मधील युनिव्हर्सल बेव्हरेजेस 
मिनरल वॉटर प्लॅन्टची इमारत तिचे वरील बाजूस 
पत्रे असलेली 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ इस्लामपुर 
ता. वाळवा जि. सांगली 


मानसिंग मारुती पाटील, 
योगीता मानसिंग पाटील 


20 


कोल्हापूर येथील सी.स.नं २२/२४ ताराबाई 
पार्क, सरदार कॉलनी, ई वॉर्ड मधील बुर्ज रॉयल 
या इमारतीमधील फ्लॅट नं. १०५ क्षेत्र १०६.७९ 
स्के. मी. 


द.क्र.६५९/२०१५, दि.२९.०१.२०१५. 


सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ करवीर 
क्र. २ कोल्हापूर 


१९ | मानसिंग मारुती पाटील 


मौजे बोरगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथील 
aie नं. १ मधील अ.क्र. २६६९ मालमत्ता क्र. 
७३४१ रहाते घर 


ग्रामविकास अधिकारी, बोरगाव 
ग्रामपंचायत ता. वाळवा 


१२ | योगीता मानसिंग पाटील 


बोरगाव ता. वाळवा येथील सर्व्हे नं. १७५२ मधील 
०.२३.१७ हे. शेतजमीन 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ इस्लामपुर 
ता. वाळवा जि. सांगली 


भाग चार-ब-४२८--९ 


०.०८.०० हे. शेतजमीन 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९९डड 
अ. क्र.| मालमत्ता धारकाचे नाव मालमत्तेचा तपशील निबंधक कार्यालय 

(१) (२) (३) (४) 

१३ | योगीता मानसिंग पाटील बोरगाव ता. वाळवा येथील सर्व्हे नं. १९१९ | दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ इस्लामपुर 
मधील १.१७.७९ हे.जमीन ता. वाळवा 

१४ | ताई भ्र. पाटील बोरगाव ता. वाळवा येथील सर्व्हे नं. १७०४ | दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ इस्लामपुर 
मधील १.७५.०० हे. शेतजमीन ता. वाळवा जि. सांगली 

१५ | योगीता मानसिंग पाटील बोरगाव ता. वाळवा येथील सर्व्हे नं. १६९५ मधील | दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ इस्लामपुर 


ता. वाळवा जि. सांगली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय सक्सेना, 
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९१९४४ \9 
HOME DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400032, dated the 16th November 2022. 


ORDER 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEposiTors (IN FINANCIAL EStaBLISHMENTS) Act, 1999. 


No.MPI-4021/C.R.16/POL-12. - Whereas, Universal Beverages, Borgaon, Taluka Walva, District 
Sangli (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) has received deposits from 
depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof 
to the depositors; 


And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its 
Promoter and Members at Islampur Police Station, Sangli vide FIR No. 68/2020, under sections 
406, 409, 420, 465, 468, 506 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI 
of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity; 


And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment 
and its Promoters and Members have failed to return the deposits on demand by the depositors and 
the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors; 


And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or 
other properties believed to have been acquired by said Financial Establishment and its Promoters 
and Members either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the 
said Financial Establishment and to appoint the Sub-Divisional Officer, Walva Sub-Division, District 
Sangli as the Competent Authority to exercise control over the monies and the properties attached; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of sections 4 and 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI 
of 2000), the Government of Maharashtra hereby, - 


(a) attaches the monies and other properties of Universal Beverages, Borgaon, Taluka 
Walva, District Sangli and its Promoters and Members or any other person as specified in the 
Schedule appended hereto; and 


(b) appoints the Sub-Divisional Officer, Walva Sub-Division, District Sangli to be the 
Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached. 


Schedule 


The list of monies and other properties of the said Financial Establishment and its Promoters 
and Members or any other person to be attached are as follows, namely :— 


(1) Movable Properties details:- 


(A) Bank accounts: 
sr. No. Name of Account holder Bank Name & Branch Account number 
(1) (2) (3) (4) 
1 Universal Beverages Axis Bank , Islampur 9190200063 15433 
2 Universal Beverages ICICI BANK Borgaon 699005500788 
3 Universal Beverages Sangli Dist. Co. Bank Borgaon 04805090000494 
4 Universal Beverages Federal Bank Islampur 15015500002614 
(Loan Account) 
5 Universal Beverages Federal Bank Islampur 15017100000261 
(Loan Account) 


भाग चार-ब-४२८--२९३अ 


G महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९९ डड 
sr. No. Name of Account holder Bank Name & Branch Account number 
(1) (2) (3) (4) 
| 6 | Snehalkumar Mansing Patil AXIS bank Islampur 919010058965 784 
7 Mansing Maruti Patil Federal Bank, Islampur 15010100037888 
| gs | Snehalkumar Mansing Patil Federal Bank, Islampur 15010100028440 
| 9 | Jitendra Mansing Patil Federal Bank, Islampur 15010100040452 
10 Jitendra Mansing Patil Federal Bank, Islampur 15010100057324 
11 Snehalkumar Mansing Patil ICICI BANK Borgaon 638301700575 
12 Jitendra Mansing Patil ICICI BANK Borgaon 638301500064 
13 Mansing Maruti Patil Rajarambapu Bank Borgaon 30320111063 
14 Mansing Maruti Patil Rajarambapu Bank Borgaon 014350100001455 
Snehalkumar Mansing Patil 
15 Jitendra Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 0143850100004254 
16 Jitendra Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032017247 
17 Jitendra Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032018159 
18 Jitendra Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032018396 
19 Mansing Maruti Patil Krishna Co.Op.Bank Islampur 1004005129016 
20 Mansing Maruti Patil Bank of India Borgaon 150510100004581 
21 Jitendra Mansing Patil Bank of India Borgaon 161210110001654 
22 Snehalkumar Mansing Patil Bank of India Borgaon 1505101000038460 
23 Snehalkumar Mansing Patil Sangli Dist. Co. Bank Borgaon 04805110006032 
24 Mansing Maruti Patil Sangli Dist. Co. Bank Borgaon 04805110001121 
25 Jitendra Mansing Patil Sangli Dist. Co. Bank Borgaon 04805090005643 
26 Snehalkumar Mansing Patil Bharti Co-op. Bank Islampur 018003700021123 
27 Snehalkumar Mansing Patil Bharti Co-op. Bank Islampur 018003700020382 
28 Mansing Maruti Patil Bharti Co-op. Bank Islampur 018003700021124 
29 Mansing Maruti Patil R BL Bank Islampur 1002510010006484 
Snehalkumar Mansing Patil 
30 Mansing Maruti Patil R BL Bank Islampur 1002514310485200 
31 Yogita Mansing Patil Federal Bank, Islampur 15010100040130 
32 Yogita Mansing Patil ICICI BANK Borgaon 638301700072 
33 Yogita Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 014350100002205 
34 Yogita Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032017249 
35 Yogita Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032017578 
36 Yogita Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032018398 
37 Yogita Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 3032018449 
38 Yogita Mansing Patil Rajarambapu Bank Borgaon 30320110941 
39 Minakumari Shehalkumar Patil | Bank of India Borgaon 161210110003937 
40 Yogita Mansing Patil Sangli Dist. Co. Bank Borgaon 04805 110004099 
Al Mansing Maruti Patil SBI, Islampur 11839290182 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९१९४४ 


(B) Details of other Assets : 


Sr.No. Particulars 
(1) (2) 
1 CHILLER 
2 RO MACHINE 
8 TREATED WATER STORAGE TANK 
4 MOLDING MACHINE 
5 AUTO FILLING MACHINE 
| 6 | BOTTLE CARRIAR 
7 AUTO FILLING MACHINE 
| 8 | BOTTLE CAP FILLER 
| 9 | PRINTER 
10 | SCANNER 
11 | LABELLING MACHINE 
12 |SHRINK RAPPING MACHINE 
13. | LAMINATOR 
14. | BOND INCUBATOR 
15 | HAIER COMPANY FRIDGE 
16 | INCUBATOR 
17. | GYZER 
18 | WATER HEATER 
19 | L.G COMPANY FRIDGE 
20 | DIGITAL TURBIDIT METER 
21 | DIGITAL TURBIDIT METER 
22 | HEAT MENTAL MACHINE 
23 | MAGNETIC STIRRER WITH HOT PLATE 
24 |WATER BATH MACHINE 
25 | BELYONS INDUSTRIES MACHINE 
26 | SIGMA-/A DELUXE MACHINE 
27 |HOT AIR OVEN 
28 |500 LITER WATER TANK 
29 | AIR COMPRESSOR 
30 | WATER CHILLER 
31 |LOW PRESSOUR COMPRESSOR SET 
32 |500 LITER WATER TANK 
33 | FOUR 5000 LITER WATER TANK 
(C) Vehicles details: 
Sr.No. Owners Name Model R.T.O. Regi. No. 
(1) (2) (3) (A) 
1 Snehalkumar Mansing Patil | Maruti Suzuki CIAZ | MH-10-BM-8056 
2 Mansing Maruti Patil Toyota Innova MH-10-CA-3551 


go महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके श्श्ड्ड 
(2) Immovable Properties details : 
sr. No. Name of owner Property Details Registrar Office 
(1) (2) (3) (4) 
1 Jitendra Mansing Patil, | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Survey No.1752, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 0.23.17 Hectare 
2 Snehalkumar Mansing | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Patil Tal-Walwa, Survey No. 1752, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 0.23.17 Hectare 
3 Jitendra Mansing Patil, | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Survey No.1919, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 1.15.12 Hectare 
4 Snehalkumar Mansing | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Patil Tal-Walwa, Survey No. 1919, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 1.17.79 Hectare 
5 Mansing Maruti Patil Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Survey No.1919, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 1.63.30 Hectare 
शि Jitendra Mansing Patil, | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Snehalkumar Mansing | Tal-Walwa, Survey No.1705, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Patil Area 1.57.00 Hectare 
7 Jitendra Mansing Patil | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Survey No.1695, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 0.08.00 Hectare 
- Snehalkumar Mansing | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Patil Tal-Walwa, Survey No. 1695, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 0.08.00 Hectare 
i Snehalkumar Mansing | Shed / Plant of Universal Sub Registrar, Islampur, 
Patil beverages at Survey No. 1705 of | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Village Borgaon Tal-Walwa 
10 |Mansing Maruti Patil, | Flat No.105, Burj Royal Building, | Document No. 659/ 
Yogita Manshing Patil | at City Survey No. 22/24, Tarabai | 2015, Dt.29.01.2015 Sub 
Park, Sardar Colony, E Ward, | Registrar, Karvir No.2, 
Kolhapur Area 106.79 Sq. Mts. | Kolhapur 
With parking 
11 |Mansing Maruti Patil House At Village Borgaon Tal-| Village Development 
Walwa, Ward No.1, S.no. 2669, | Officer, Grampanchayat, 
Properti No. 731 Borgaon, Tal-Walwa, 
12 |Yogita Manshing Patil | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Survey No.1752, | Tal-Walwa, Dist-Sangli. 
Area 0.23.17 Hectare 
13 Yogita Manshing Patil | Agri Land at Village Borgaon | Sub Registrar, Islampur, 


Tal-Walwa, Survey No.1919, 
Area 1.17.79 Hectare 


Tal-Walwa, Dist-Sangli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके ९१९४४ 


३4 


Sr. No. Name of owner 


(1) (2) 


Property Details 
(3) 


Registrar Office 
(4) 


14 ‘| Tai Bhr. Patil 


Agri Land at Village Borgaon 
Tal-Walwa, Survey No.1704, 
Area 1.75.00 Hectare 


Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Dist-Sangli. 


15 ‘| Yogita Manshing Patil 


Agri Land at Village Borgaon 
Tal-Walwa, Survey No.1695, 
Area 0.08.00 Hectare 


Sub Registrar, Islampur, 
Tal-Walwa, Dist-Sangli. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY SAXENA, 
Principal Secretary (Special) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


